सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील 
२५% पदे निरसित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साप्रआ-१११५/प्र.क्र.८५७/१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : २५ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा- 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, 
दिनांक १४ जानेवारी, २०१६. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः साप्रआ-१११५/प्र.क्र.८५७/१९, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१६ व दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७. 


शासन निर्णय- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाकित क्र.१ येथील दिनांक १४ जानेवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद-१(५) नुसार गट-“ड” संवर्गात मंजूर पदांपैकी २५% पदे निरसित करणे आवश्यक ठरविले 
आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील गट-“ड” संवर्गातील १२८ मंजूर पदांच्या 
२५% पदे म्हणजे ३२ पदे निरसित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार, संदर्भाकित क्र.२ येथील दिनांक १६ 
फेब्रुवारी,२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील गट-“ड” 
संवर्गातील Rad असलेली १८ पदे व दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये, गट “Ss” 
संवर्गातील रिक्‍त असलेली नाईक -१ पद, शिपाई -२ पदे व स्वच्छक-२ पदे, अशी एकूण २३ पदे 
निरसित करण्यात आली आहेत. 


३. आता, सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील नाईक-४, 
शिपाई-५ अशी रिक्‍त असलेली ९ पदे आदेशाच्या दिनांकापासून निरसित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रआ-१११५/प्र.क्र.८५७/१९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०९२७१२३०५९८८०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gholap Pramod tanaji 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
h O a p Administration Department, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2679f8cefb6b05674a35ce5f6a835e459 1 8fb84 


> fa an 0 d ta al aj i ¢8358b0c66e5c6c026a482d44, cn=Gholap Pramod 
tanaji 


Date: 2018.09.27 12:36:12 +05'30' 


(प्रमोद घोलप) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रत, 


१) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२) सर्व सह / उप / अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३) उपसचिव (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४) अवर सचिव (कार्यासन-२१(रोख)/२३/२६ (रोख)/२७/३९(मा.व तं) ), सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

५) निवडनस्ती / कार्यासन-१९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


